भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, 
नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ व 
गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन 
२०२१-२२ मधील सर्वसाधारण बदल्या... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र.एमएनए- ०५२१/प्र.क्र.३३/उद्योग-९ 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

दिनांक: ०३ ऑगस्ट २०२१ 
शासन आदेशा: 

सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय 

कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदी व सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय दि.०९.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने 
भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब मधीळ खालील 
तक्त्यात नमुद अधिका-यांच्या त्यांच्या नांवासमोरील रकाना क्र. ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सर्वसाधारण 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहेत:- 


१. पदनाम: भूवैज्ञानिक, गट-अ 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
4 २ 3 8 
q | श्री.अ.र.थोरात जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सातारा 
कोल्हापूर 


२. पदनाम: कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, गट-ब 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 

q २ २ 8 

१ | श्रीम.प्र.रा.चापले प्रमुख कार्यालय, नागपूर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, अकोला 

२ श्रीम.प्रि.प.चुटे प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर 

3 श्रीम.दि.ज्ञाठाकरे । प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर प्रमुख कार्यालय, नागपूर 

8 श्रीम.रो.शि.चव्हाण । जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, श्री.आ.गु. पाटील यांच्या बदलीने रिक्‍त 
नंदुरबार होणाऱया जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, नाशिक 

येथे बदलीने पदस्थापना 
५ | श्री.कि.सा.घोडके जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, | श्री.अ.प्र.दोड यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
धुळे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, औरंगाबाद येथे 
बदलीने पदस्थापना 

६ | श्री.दि.लि.चव्हाण जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, श्रीम.रो.शि.चव्हाण यांच्या बदलीने रिक्‍त 

जळगांव होणाऱ्या जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, 
नंदुरबार येथे बदलीने पदस्थापना 


शासन आदेश क्रमांकः एमएनए- ०५२१/प्र.क्र.३३/उद्योग-९ 


प्रत, 


2s 


Re 


परिच्छेद क्र.१ येथील तक्त्यात नमुद करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच सर्व संबंधीतांना बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यासाठी 
संबंधित जिल्हाधिकारी/ संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांनी स्थानिक 
पर्यायी व्यवस्था करुन त्यांना त्वरीत कार्यमुक्त करावे व त्याबाबतचा कार्यपूर्ती अहवाळ शासनास 
सादर करावा. 

सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१०८०५१७०२१०४८१० असा 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Ravindra V 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES 
a V | ‘al fa ENERGY, LABOUR DEPARTMENT, postalCod harashti 
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab25 1b7263219586c0069b661c3f9cd6f 
d67e55000ce92, 
pseudonym=B67CC3974B29D17A658E4CE7 14FCD068FD7E189B, 
INumber=9DFB7AEFBD9E82B129C324D567B46E1D853D93C38D6 
1 Ya V £222C868EAC72ECD12784, cn=Ravindra V Gi 
Date: 2021.08.05 17:11:13 +05'30" 
(रविंद्र गुरव) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, अकोला/धुळे/नंदुरबार/नाशिक/औरंगाबाद/जळगांव 

उपसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, भूविज्ञान व खनिकर्म, नागपूर / चंद्रपूर/ कोल्हापूर/ 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/धुळे/नंदुरबार/नाशिक/औरंगाबाद/जळगांव 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. मा. मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
मा.राज्यमंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


१०. मा.अ.मु.स. (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. मंत्रालय, मुंबई ३२ 


१ 


१. सह सचिव (खनिकमी, यांचे स्वीय सहायक उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. मंत्रालय, मुंबई ३२ 


१२. सर्व संबंधित अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, खनिकर्म शाखा, अकोळा/ 


धुळे/नंदुरबार/नाशिक/औरंगाबाद/जळगांव विहित मार्गाने. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


